महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर ०४१४/प्र.क्र.१४०/परि-२ 
३० वा मजला, सेंटर नं. १, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई- ४०० ००५. 
तारीख: : ०६ जून, २०१४. 


वाचा 
मा. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, पुणे यांनी अर्ज क्र. ३६/२०११ मधील संकीर्ण अर्ज क्रमांक २०२/२०१३ मध्ये 
दिनांक 19.90.2093 रोजी दिलेले आदेश. 


शासन परिपत्रक 

केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ११९ नुसार अम्बुलन्स/ अग्निशमन दल/अपत्ती निवारण 
प्रयोजनासाठी वापरण्यांत येणारी वाहने/पोळीस अधिकारी किंवा बांधकाम सामग्री वाहनाचे चालक किंवा मोटार 
वाहन विभागाचे अधिकारी यांच्या कर्तव्य पालनाच्या प्रयोजनासाठी वापरल्या जाणा-या वाहनावर सायरनची 
सुविधा विहित करण्यांत आळी आहे. अशा सायरनच्या वापरासंदर्भात मानके विहित करण्याच्या अनुषंगाने नॅशनल 
ग्रीन ट्रिब्युनल, नवी दिल्ली यांनी अर्ज क्र. ३६/२०११ मध्ये दिनांक ९.१.२०१३ रोजी पारित केलेल्या आदेशाची 
अंमलबजावणी होण्यासाठी नॅशनल ग्रीन ट्रिबुनल (पश्चिम विभाग), पुणे येथे संकीर्ण अर्ज क्रमांक २०२/२०१३ 
दाखल करण्यात आलेला आहे. या संकीर्ण अर्जावर मा. न्यायाधिकरणाने दिनांक ११.१०.२०१३ रोजी आदेशा 
पारित केलेले आहेत. 
२. सदर आदेशातील परिच्छेद Qo (३) नुसार सायरन व मल्टीटोन हॉर्न बसविलेल्या वाहनांनी विहित 
केलेल्या ध्वनीच्या मर्यादेतच त्याचा वापर करीत असल्याबाबत पोलीस व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी खात्री 
करावी. अशा वाहनांनी ध्वनीच्या मर्यादेचे उलंघन केल्यास अशा वाहनांवरुन असे सायरन /मल्टीटोन हॉर्न काढून 
टाकण्यासह विविध नियमासह Air (Prevention and Control of Pollution) ॥ल॑,१९८१ किंवा आयपीसी 
मधील कलम १८८ चे उल्लंघन केल्याचे गृहीत धरुन अज्ञा वाहनाचे मालक /वापर करणारे /शासकीय प्राधिकारी 
यांच्या विरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. 
३. सदर आदेशातील परिच्छेद २० (४) नुसार सायरन व मल्टीटोन हॉर्न बसविलेल्या शासकीय वाहनांनी 
कोणत्याही क्षेत्रामध्ये रात्री १० वा. ते सकाळी ६ वा. या वेळेमध्ये सायरन व मल्टीटोन हॉर्नचा वापर करु नये तथापि, 
अतिशय आपतकालीन परिस्थिती असल्याखेरीज, शहराच्या हद्दीबाहेरील सार्वजनिक रस्त्यांवर त्यांचा वापर 
करण्यास परवानगी असल्याबाबत मा. न्यायाधिकरणाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. 
४. तसेच सदर आदेझातील परिच्छेद २० (५) नुसार शासकीय वाहनांचा वापर, उपयोगिता आणि 
वापरावयाच्या पध्दतीस अनुसरुन पोलीस आयुक्त यांनी सायरन व मल्टीटोन हॉर्न बसविलेल्या शासकीय 
वाहनांच्या ध्वनी मर्यादेच्या संदर्भातील मानके विहित करावीत. तसेच प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयांनी सायरन व मल्टीटोन हॉर्न SAAS MSA GORA योग्य ते स्टीकर द्यावे. याशिवाय रुग्ण किंवा त्याचे 
नातेवाईक किंवा संबंधित वैद्यकिय व्यावसायीक यांची अँम्बुलन्सच्या आपतकालीन वापराबाबत विहित मागणी 
असल्याखेरीज अशा अम्बुलन्सनी सायरन व मल्टीटोन हॉर्नचा वापर करु नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर ०४१४/प्र.क्र.१४०/परि-२ 


ष्‌. मा. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनळच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन होण्यासाठी, 


अधिपत्याखालील विभागप्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत. 


हे oneal सर्व विभागांनी त्यांच्या 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६०६१२२७४००९२९ असा आहे. हा Seay 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhimrao 
Ramrao 


Digitally signed by Bhimrao 
Ramrao Wadhave 

DN: CN = Bhimrao Ramrao 
Wadhave, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Wad h ave Date: 2014.06.06 12:34:16 


सह सचिव, 


प्रत, 
१ राज्यपाल यांचे सचिव 
. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
. सर्वमंत्री/ राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय 
६. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
८. विधानमंडळाचे विरोधी पक्ष नेता यांचे खाजगी सचिव 
. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
qo, उपध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
११. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
१२. पोलीस महासंचालक 


+05'30' 
(भि.रा.वाढवे) 
गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१३. सर्व प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 
१४. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

१५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६. सर्वजिल्हाधिकारी 

१७. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

* पत्राने 


/सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


